“हायब्रीड अँन्युईटी कार्यक्रमांतर्गत HAM-AM-23A 
अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा या मुख्यालयाझी 
जोडणाऱ्या वरखेड तेल्हारा अडसुळ रस्त्याची 
सुधारणा करणे (रामा-२७९, लांबी ३५.०० कि.मी.) या 
कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे ”. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०२२/प्र.क्र.३१/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३०.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


हायब्रीड अँन्युईटी कार्यक्रमांतर्गत HAM-AM-C3A अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा या 
मुख्यालयाशी जोडणाऱ्या वरखेड तेल्हारा अडसुळ रस्त्याची सुधारणा करणे (रामा-२७९, लांबी 
३५.०० कि.मी.) या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे या कामास शासन निर्णय 
क्र.पिएनएन-२०१६/सी आर (२३४८)/नि-३/मंत्रालय, मुंबई, दि.२९.११.२०१६ अन्वये रू.१०५.८४ 
कोटी किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदरच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्प 
किंमत-57?0, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, भूसंपादन, इतर किंमत, सल्लागार शुल्क या 
बाबींचा समावेश आहे. 

मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी सदर कामासाठी रु. 
१२२.८५७ कोटी इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या 
अंदाजपत्रकात Estimate project cost excluding escalation, भाववाढ, सेवा वाहिनी 
स्थलांतरण, सल्लागार शुल्क, वस्तु व सेवा कर (GST), स्वतंत्र अभियंता नेमणूक, प्रत्यक्षात काम 
करतांना कमी जास्त झालेला खर्च या बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु. १२२.८५७ कोटी (रुपये एकशे बावीस पूर्णांक आठशे सत्तावन्न कोटी, 
फक्त) इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक HAM-AM-23A चे पॅकेज 
अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांच्या सुधारित रु. १२२.८५७ कोटी (रुपये एकशे बावीस पूर्णांक 
आठवडी सत्तावन्न कोटी, फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२२/प्र.क्र.३१/रस्ते-५ 


प्रत्यक्षा 


यापढे प्रमा प्राप्त. 
प्र.मा. । dart जर बाब निहाय वि च्या 
प्रकल्पपूर्ण किंमतीच्या 
i कारणे नुतार न्वीत होईपर्यंत 'एकूण खर्च निव्वळ किमतीच्या अनुषंगाने 
क्र क्ण किंमत | केल्या णारा wR ae | अनुषंगाने q 
गारा बाब निहाय 
रु. नुसार खरी टक्केवारी टक्केवारी 
कोटीत | किंमत 
१ न पवी ८८.०४ | २७.३५ | ४१.०२९ ६८.३८२ oat -22.33% | -१८.५७% 
२ भाववाढ खर्च ४.४० ४.०१ 20.64% १४.८६८ | १०.४६६ | २३७.७७% ९.८९% 
किंमत 
3 एकूण (A) ९२. | ३१.३७ | &CCY 63.240 | -8.280 | -९.९४२% | -८.६८३% 
कस्मित ख 
४ | किंमत १.०० % ०.९२ डि ०.९२४ ०.९२४ ०.००० ०.००% 0,00% 
x (A) 
ष्‌ एकूण (उ) ९३.३६ | ३१.३७ | ५२.८०८ | ८४.१७५ | -९.१९० | -९.८४३% | -८.६८३% 
प्रासॅगिक 
(Incidental) 
६ शुल्क / 0,83 - ०.९२४ ०.९२४ ०,००० ०.०४% 0,00% 
Preoperative 
Exp) 8.09 % x 
(B) 
वित्तपुरवठा 
(Financing) 
\9 शुल्क )B x 2.22 ति ०,००० 0,000 -2,.220 -200,00% -१.०६% 
०.६०) x २.०० 
% 
वित्तपुरवठावर 
लागणारी 
८ | व्याजाची रक्कम । ६.५५ ति ०.००० ०.००० | -६.५५४ | -१००.००% -६.१९% 
(3 x ०.६०) 
११.७० % 
अंदाजित - 
९ महाय. तती? १०१.९७ | ३१.३७ | ५३.७४२ | ८५.१९०९ — 96. 430% -१५.९३४% 
१० क. 2,00 Ae) 0.282 ०.९९८ ०,००० 0,00% 0,00% 
लक्ष्य प्रति किमी 
भूसंपादन , झाडे 
११ तोडणे इत्यादि ०,४४१ डि ०,४०८ ०,४०८ 0,000 0,00% 0,00% 
कामे )L.S.) 
पयोगीसेव 
वाहिनी 
१२ स्थलांतरीत २.०४ ०.९७ ८.५६७ ९.५३४ | ७.४९४ | ३६७.४४% | 9.06% 
Utility 
Services) इ. 
)L.S.) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२२/प्र.क्र.३१/रस्ते-५ 


प्राप्त । प्रत्यक्षा 
यापुढे प्रमा प्राप्त. 
प्रमा. । तकार्या बाब निहाय किंमतीच्य, 
प्रकल्पपूर्ण किंमतीच्या 
अ नुसार | न्वीत ोरपरथत निव्वळ | किमतीच्या aren 
कारणे ie होईपर्यंत | एकूण खर्च are अनुषंगाने 
क्र किंमत | केल्या ae | अनुषंगाने 
होणारा बाब निहाय 
रु. नुसार a टक्केवारी ee 
कोटीत | किंमत 
रस्त्याच्याकडेला 
23 झाडे लावणे ०.४२ ०,४२२ ०,४२२ 0,000 0,00% 0,00% 
)Arboriculture 
) LS.) 
१ | एकूण किंमत - ३.८७ ne | ९.५९४ ११.३६१ | ७.४९ ata (9.060% 
v ll % 
: ae १०५.८ | ३३.१३ | ६३.३३६ | ९६.४७० | -९.३७० | -८.८५% | -८.८५% 
५ | किंमत )I+ID v 
26 eae ००० | २७० ७.६०० ७.६०० ७.६०० 200,00% ७.२९% 
स्वतंत्रअभियंता 
१७ | व Safety पि १.४९ ०.६३८ २.०४६ | २.०४६ | १००.००% १.९३% 
Consultant 
प्रत्यक्षातकाम 
शट करतांना कमी oe 0,000 0,000 0,000 200,00% 0,00% 
जास्त झालेला 
खर्च 
१९ सल्लागारफो | 0,00 | | 9.00 | 0,000 0,000 0,000 200,00% 0,00% 
'एकूणकिंमत १०५.८ | ३४.५ 
,५७४ श्‌. -१.७२४ | -% -2. 
Ro ११५ ते १९) ¥ ¥ ६९.५ १०४.११६ | -१९.७२ १.६२९% १.६२९% 
२१ वस्तु सेवा कर ९०० | ६.२२ १२.५२३ १८.७४१ | १८.७४१ | Yoo.00% । १७.७१% 
)GST) 
१०५.८ 
२२ | एकुण :- व ४०.७६ | ८२.०९७ | ९२२.८५७ | १७.०१६ | १६.०७८% | १६.०७८% 
२. नियोजन विभागाने अनौ.सं. २७३/का-१४३३ दि.२३.१०.२०२३ अन्वये सदर प्रस्तावास 
सहमती प्रदान केलेली आहे. 
३. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय 
मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहिल. 
४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एच ७, ५०५४ मार्ग व पूल यावरील 


भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 
(००) (03) हायब्रीड अँन्युईटी च्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या 
बांधकाम प्रकल्पासाठी WAY अनुदान (कार्यक्रम) (५०५४५२४२) ५३ मोठी 


बांधकामे” या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२२/प्र.क्र.३१/रस्ते-५ 


षु. 


सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.२८ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या 
बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.७५/अर्थ-२, दिनांक ०७ 


डिसेंबर, २०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान 


प्रत, 


करण्यात आलेली आहे- 


६.१) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 


६.२) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७७७ तत्वे, 


वित्तीय मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य 


तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे 


व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


६.३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 


निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली 


जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार 


करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


त्याचा संकेतांक 


२०२४०१३०११३६०५४६१८ असा आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. लवकरच अपलोड करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GIRIBUWA 


LALEETAGOURI 


Digitally signed by GIRIBUWA LALEETAGOURI 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5bbfcc0ab61 1e512e681dec8al 19d52ad56ce55fc27335f4 
a7e1f01afea65752, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5C1486B2EE3003A0B 1 BCOB86E8678FC8539AB726C 
D03BD45E6C07 178746085B5, cn=GIRIBUWA LALEETAGOURI 

Date: 2024.01.30 11:35:24 +05'30" 


(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

वित्त विभाग, (व्यय-११)मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 


लेखापरीक्षा) मुंबई 
लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 


NN mm 


निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


